आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२३-२४ करीता शासकीय 


आश्रमशाळा इमारती बांधणे 
(ओटिएसपी लेखाशीर्ष (४२२५१११८) 
अंतर्गत निधी वितरण. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र. ११२/कार्यासन-६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: ०४ मार्च, २०२४. 


वाचा 
१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग,क्र.अर्थस-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि.१२.०४.२०२३ व 
दि.०५.०२.२०२४. 
2) आदिवासी विकास विभाग,शासन निर्णय समक्रमांक दि.०४.०८.२०२३ व दि.०२.११.२०२३ 
३) आदिवासी विकास विभाग नस्ती क्र.शाआबां-२०२३/प्र.क्र.१६८/का-१३ 
प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२३-२४ या वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 


लेखाशिर्ष ४२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या 


कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 


योजना, (०२) (०६) आश्रमझाळेच्या इमारती बांधकाम करणे (ओटिएसपी) (४२२५ १११८), ५३-मोठी 


बांधकामे या लेखाशीर्षाखाली वित्त विभागाने उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीच्या मर्यादेत अर्थसंकल्पीय 


अंदाज वितरण प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय :- 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-६ मधील शासकीय आश्रमशाळा बांधकाम 


(ओटिएसपी) (लेखाशीर्ष ४२२५ १११८) या अंतर्गत बाब क्र.५३- मोठी बांधकामे या खाली सन २०२३-२४ या 
वर्षातील अर्थसंकल्पीय तरतुदीपैकी रु.४९९९.५० लाख (अक्षरी रुपये एकोनपन्नास कोटी नव्यान्नरव लाख 
पन्नास हजार फक्त) इतका निधी खालीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी तथा अधीक्षक अभियंता (आदिवासी 


विकास), सा.बां मंडळ, नाशिक / नागपुर यांना वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ / प्र.क. ११२/कार्यासन.६ 


(रु. लाखात) 
अ.क्र नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या | सदर शासन निर्णयाद्वारे 
वितरीत करण्यात येत 
असलेला निधी 
| पै | २ ३ 1 छै 
a अधीक्षक अभियंता (आदिवासी विकास), सा.बां १९ ३४१०.०० 
मंडळ, नाशिक 
२ अधीक्षक अभियंता (आदिवासी विकास), सा.बां २९ १५८९.५० 
मंडळ,नागपुर 
एकुण ४८ ४९९९.५० 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS )वर वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी 


सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद एकूण ४८ कामांवर रकाना ४ मध्ये नमुद केलेल्या मर्यादेत खर्च 
करण्यात यावा. 
सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


३. 


१) 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय प्रकाडन परिशिष्ट-ड मध्ये समाविष्ट 
असलेल्या कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या/सुधारित 
प्रशासकीय मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 

सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या ४८ कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल 
याबाबतची सर्वस्वी जबाबदारी संबंधित नियंत्रक अधिकारी व अधिक्षक अभियंता यांची 
राहील. 

अधीक्षक अभियंता (आदिवासी विकास), सा.बां मंडळ, नाशिक/नागपुर यांचे मार्फत सदर 
बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची तपासणी करावी 
व वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची दक्षता घ्यावी. 
कार्यकारी अभियंता (आदिवासी विकास), सा.बां.विभाग, नाशिक/नागपूर यांनी अधीक्षक 
अभियंता (आदिवासी विकास), सा.बां मंडळ, यांचेमार्फत सादर केलेल्या मागणीस 
अनुसरुन निधी वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी तात्काळ खर्च होईल याची 
दक्षता घ्यावी. 

सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित 
करुन तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 

वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकामधील विहित केलेल्या अटी व 
शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ / W.-H. ११२/कार्यासन.६ 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्र.१०६/२४ दि.०८.०२.२०२४ अन्वये 

दिलेल्या मान्यतेस व वित्त विभागाच्या दि.१२.०४.२०२३ च्या परिपत्रकातील तरतुदीनुसार निर्गमित 

करण्यात येत आहे. 

दघ. सदर arm निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०३०११४०४४९०६२४ असा आहे. हा आदेशा 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. लाता 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. RAJENDRA :.” 


MAHARASHTRA, ou=TRIBAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421ba2 
dfa8a71cad3864b9b289879d173b67fcdc, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


seriaINumber=F61 7DED8E7 182679ED107E63 


BHAWARI 0 
(राजेंद्र दे.भवारी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई.. 
२. सचिव, आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
५. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
६. अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नागपुर/ठाणे/अमरावती/नागपुर. 
७. सर्व प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, महाराष्ट्र, 
८. अधीक्षक अभियंता (आदिवासी विकास), सा.बां मंडळ,नागपूर/नाशिक. 
९. कार्यकारी अभियंता (आदिवासी विकास), सा.बां.विभाग, नाशिक/ठाणे/अमरावती/चंद्रपूर. 
१०. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(ळलेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई. 
११. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 
१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी,अमरावती/नागपुर/चंद्रपुर. 
१४. वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१५. कार्यासन अधिकारी (का-५) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ / प्र.क. ११२/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.११२/कार्यासन.६, दि. ०४ मार्च,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय | सदर शा.नि 
मान्यता । अन्वये वितरीत 
किंमत करण्यात येत 
असलेला निधी 
ze २ ee a al 
कार्यकारी अभियंता (आदिवासी विकास), सा.बां.विभाग,नाशिक 
AAPA आदिवासी माध्यमिक आश्रमशाळा शाहादा येथे 
a आश्रमशाळा इमारतीचे बांधकाम करणे ता. शहादा जि. ८८७.३८ २५०.०० 
नंदुरबार. 
शासकीय आश्रमशाळा संकुळ दहिवद येथे मुलींचे 
२ | वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम करणे ता. अंमळनेर जि. ९७६.०७ २२५.०० 
जळगाव. 
शासकोय आश्रमशाळा पळशी ता. पारनेर जि. अहमदनगर 
* ।येथे मुलींचे वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम करणे. गर Sees 
ह सेमी मध्यवर्ती स्वयंपाकगृह दहिवद ता. अंमळनेर जि. ३२४.६४ १५.०० 
जळगाव 
धोडबार ता. सिन्नर जि. नाशिक येथे शासकोय आदिवासी 
५ आश्रमशाळा संकुलात शालेय इमारत बांधकाम करणे दह रले eee 
: पिंगळवाढे येथे शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा संकुलात yeas oarsc 
शाळा इमारतीचे बांधकाम करणे ता. अंमळनेर जि. जळगाव 
र सुरडी येथे शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा इमारतीचे ८८९.०० ३५०.०० 
बांधकाम करणे ता. आष्टी जि. बीड 
; वडनेर येथे MTP आदिवासी आश्रमशाळा इमारतीचे ८८९.०० ३५०.०० 
बांधकाम करणे ता. कन्नड जि. औरंगाबाद 
MAPA आदिवासी माध्यमिक आश्रमशाळा शाहादा येथे 
९ | मुलींचे वसतीगृहाचे बांधकाम करणे ता. शहादा जि. १०१७.८२ ३५०.०० 
नंदुरबार 
MAPA आदिवासी आश्रमशाळा खोक्राळे येथे मुलीचे 
षि वसतीगृहाचे airy ety री नंदुरबार १०१७.८२ ५०.०० 
वसतीगृहाचे बांधकाम करणे ता. जि. नंदुरबार 
षि MAHA आदिवासी आश्रमशाळा शहादा ता. शहादा जि. दतला क 
नंदुरबार येथे मुलांचे वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम करणे न । 
Pas | एकुण नाशिक (आदिवासी विभाग) ९९७५.६७ २४९०.०० 
कार्यकारी अभियंता (आदिवासी विकास), सा.बां.विभाग,ठाणे 
fe शासकोय आश्रमशाळा TAL, ता. मावळ, जि. पुणे शालेय 
: १०७५.०० ९०.०० 
इमारत बांधकाम करणे. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ / प्र.क. ११२/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.११२/कार्यासन.६, दि. ०४ मार्च,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय सदर शा.नि 
मान्यता । अन्वये वितरीत 
किंमत करण्यात येत 
असलेला निधी 
| a | २ a a ee 
2 भालीवडी ता. कर्जत जि. रायगड येथीळ शासकीय 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे $82.38 1. 
३ । होटगी ता. सोलापूर जि. सोलापूर येथील शासकोय र ‘ 
आदिवासी आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे व्यं व 
ia शासकीय SAAT डोलवली येथील शाळा इमारतीच्या 
उर्वरीत दोन मजल्यांचे बांधकाम करणे ता. खालापूर जि. ६९२.७४ ७५.०० 
रायगड 
५ । शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा चिंबीपाडा शालेय 
इमारत बांधकाम करणे ता. भिवंडी जि. ठाणे २५९.२५ CQ-08 
६ | शासकोय आश्रमशाळा भालीवडी येथे मुलींच्या वसतीगृह 
यांग कर यो कर साया १२२९.८४ २७०.०० 
इमारतीचे बांधकाम करणे ता. कर्जत जि. रायगड 
as MAPS आदिवासी आश्रमशाळा चिखलगाव येथे मुलींच्या 
वसतीगृह इमारतीचे बांधकाम करणे ता. खेड जि. पुणे च aa 
८ | सवतगव्हाण, ता.माळशिरज,सोलापूर येथील झासकोय 
आदिवासी आश्रमशाळा संकुलात संरक्षण भिंतीचे बांधकास ७०.९४ ७५.०० 
करणे. 
८ | एकुण ठाणे (आदिवासी विभाग) ६५२६.८९ ९२०.०० 
दर अ) एकुण अधीक्षक अभियंता (आदिवासी विकास), सा.बां. लता त लाक 
मंडळ, नाशिक न * 
कार्यकारी अभियंता (आदिवासी विकास), सा.बां.विभाग,अमरावती 
he शा.आश्रमशाळा BRS शहापूर ता.औंढानागनाथ जि. 
हिंगोली इमारत बांधकाम करणे १४५१.९६ २००.०० 
हिंगोली येथील शालेय इमारत बांधकाम करणे 
२ | शा.आश्रमशाळा BRS शहापूर ता.औंढानागनाथ जि. 
हिंगोली मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे ११८१.५९ २५०.०० 
हिंगोली येथील मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे 
३ | शा.आश्रमशाळा BRS शहापूर ता.औंढानागनाथ जि. 
हिंगोली मुलांचे वसतीगृह बाधकाम करणे ११८१.५९ २३५.०० 
हिंगोली येथील मुलांचे वसतीगृह बांधकाम करणे 
४ । शा.आश्रमशाळा शिरड शहापूर ता.औंढानागनाथ जि. 
हिंगोली येथील कर्मचारी निवासस्थान वर्ग.२ व ३ बांधकाम ६२८.७१ १२०.०० 
करणे 
५ । शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा हर्षी ता.पुसद 
— en बां्धकॉस' RTT ९८ २.७० १२५.०० 
जि.यवतमाळ येथे आश्रमशाळा इमारतीचे बांधकाम करणे 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ / प्र.क. ११२/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.११२/कार्यासन.६, दि. ०४ मार्च,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय | सदर शा.नि 
मान्यता । अन्वये वितरीत 
किंमत करण्यात येत 
असलेला निधी 
1 १_| २ ३ a 
६ । शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा माणिकपूर ता.वरुड 
अमरावती मुलांच्या वसतीगृहाचे बांधकाम करणे ११६५.३७ २००.०० 
जि. येथे मुलांच्या वसतीगृहाचे बांधकाम करणे 
६ । एकुण अमरावती (आदिवासी विभाग) ६५९१.९२ ११३०.०० 
कार्यकारी अभियंता (आदिवासी विकास), सा.बां.विभाग,चंद्रपुर 
. चंद्रपूर जिल्ह्यातील Medel तालुक्‍यात मरेगाव येथे aes oa 
आदिवासी मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे. न । 
२ । तहसील तुमसर जि. भंडारा मधीळ खापा येथील पवल on 
आश्रमशाळेचे नवीनीकरण करणे. a 
३ | aw. भद्रावती जि. चंद्रपूर येथील चंदनखेडा येथील 
क की सुधारणा करणे ५७३.७४ ०.५० 
शासीकय आश्रमशाळेची सुधारणा करणे. 
४ | a. सिंदेवाही जि. चंद्रपूर येथील मरेगाव येथे आश्रमशाळेचे ता वती 
नवीनीकरण करणे. न त 
५. Ja. देवळी जि. वर्धा येथील हिरापूर (तळणी) येथे 
आ नविनीकरग करणे ३९२.३५ ५०.०० 
श्रमशाळेचे नविनीकरण करणे. 
६ ।ता. हिंगणा जि. नागपूर मधील कवडस येथे शासकोय 
मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे 9233.83 २५०.०० 
मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे. 
७ | चिधीचक ता. नागभीड जि. चंद्रपूर येथे शासकोय मुलींचे 
वसतीगृह बांधकाम करणे ९६७.१९ २.२० 
वसतीगृह बांधकाम करणे 
८ । शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा मजीतपुर येथे 
आश्रमशाळा इमारत बांधकाम करणे ता गोदिया जि १३३४.९९ ३.०० 
गोदिंया. 
९ | शासकौय आदिवासी आश्रमशाळा कोसंबी येथे संरक्षण 
Ayia बांधकाम करणे ता नागगिड चंद्रपुर _ 229.24 3.00 
भितींचे बांधकाम करणे ता नागभिड जि चंद्रपुर 
णं apd आदिवासी आश्रमशाळा कवडस येथे कळ si 
आश्रमशाळा इमारत बांधकाम करणे ता हिंगणा जि नागपुर न न 
णी १ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा चंदणखेडा येथे मुंलीचे 
वसतीगृहाचे इमारत उर्वरीत बांधकाम करणे ता भद्रावती १७.०६ ३.०० 
जि चंद्रपुर 
१२ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा जांभुळघाट येथे शालेय 
धाता मर वारी चंद्रपुर १४२६.६१ ३.०० 
आश्रमशाळा इमारत बांधकाम करणे ता चिमुर जि चंद्रपुर 
१३ । शासकीय आदिवासी आश्रमशाळा कोयलारी येथे संरक्षण eee व 
भिंत बांधकाम करणे. ता:तिरोडा, जि. गोंदिया न न 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ / W.-H. ११२/कार्यासन.६ 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.११२/कार्यासन.६, दि. ०४ मार्च,२०२४ सोबतचे विवरणपत्र. 
(रु.लाखात) 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय | सदर शा.नि 
मान्यता । अन्वये वितरीत 
किंमत करण्यात येत 
असलेला निधी 
1 १_| २ ३ | 8 
१४ । शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा ast येथे मुलींचे 
वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे. ता:सडक अर्जुनी, जि. १३७०.०० ३.०० 
गोंदिया 
१५ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा हिरापूर (तळणी) येथे 
मुलींचे वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे. ताःदेवळी, जि. १२००.०० ३.०० 
वर्धा 
१६ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा पांढूर्णा येथे मुलींचे 
वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे. ता:आष्टी , जि. वर्धा तहत as 
१७ । शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा खापा येथे मुलींचे 
: ग १२५०.०० 3.00 
वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे. ता तुमसर , जि. भंडारा 
१८ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा कवडस येथे मुलांचे 
वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे व) —_— १२८४.९८ ३.०० 
वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे. ता तुमसर , जि. भंडारा 
१९ । शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा मजीतपुर येथे 
आश्रमशाळा इमारत बांधकाम करणे ता गोदिया जि १३८७.९० ३.०० 
गोदिंया. 
२० | शासकौय आदिवासी कन्या आश्रमशाळा बोर्डा येथे 
आदिवासी मुलींचे वसतीगृह बांधकाम करणे ता.चंद्रपूर १२४५.६६ ३.०० 
जि.चंद्रपूर 
२१ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा चंदणखेडा येथे मुलांचे 
वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे. ता. भद्रावती , जि. १३०१.२६ ३.०० 
चंद्रपूर 
२२ | शासकोय आदिवासी आश्रमशाळा जांभूळघाट येथे मुलींचे 
वसतिगृह इमारत वांधक म करगे चंद्रपूर _ १३०१.२६ ३.०० 
वसतिगृह इमारत बांधकाम करणे. ता.चिमूर, जि. चंद्रपूर 
२३ [asl ता. चंद्रपुर येथील शासकोय आदिवासी र 
आश्रमशाळेचे आदर्श शाळेत रुपांतरीत करणे on a 
२३ | एकुणचंद्रपुर (आदिवासी विभाग) २१७७५.१७ ४५९.५० 
२९ | ब) अधीक्षक अभियंता (आदिवासी विकास), सा.बां. मंडळ, २८३६७.०९ १५८९.५० 
नागपुर 
४८ | एकुण ओब) ४४८६९.६५ ४९९९.५० 
RAJENDRA बयाच 
00/११७॥ । :>----:.... 
BHAWARI 2010011 aa 


